अँड. श्री.प्रसाद ढाकेफाळकर, जेष्ठ विधीज्ञ, 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची वकील फी 
अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१४/प्र.क्र.१४१/नाजकधा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०५ ATA, २०१९. 


वाचा - १) विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. ५८०/ई, दि.०४.०८.२०१०. 
2) अँड.श्री. प्रसाद ढाकेफळकर, ज्येष्ठ विधीज्ञ यांनी सादर HSS देयक दि.५.८.२०१४ व 
दि.२६.२.२०१९. 


प्रस्तावना - 

नाजकधा अधिनियम, १९७६ मधीळ HOA २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांच्या 
वैधतेबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे समोर दाखल झालेली रिट याचिका क्र.७१९८/२००८ व इतर 
संलग्न Re याचिकांमध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड.श्री. प्रसाद ढाकेफळकर, ज्येष्ठ 
विधीज्ञ यांची विधी व न्याय विभागाच्या दि.४/८/२०१० च्या आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
त्यानुसार, त्यांनी सदर रिट याचिकांमध्ये शासनाची बाजू मांडली असून, त्याबाबतची त्यांची वकील फी 
अदा करण्याची विनंती दि.५.८.२०१४ व दि.२६.२.२०१९ रोजीच्या पत्रानुसार शासनास केली आहे. सबब, 
अँड.श्री. प्रसाद ढाकेफळकर, ज्येष्ठ विधीज्ञ यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे समोर दाखल झालेली रिट याचिका क्र.७१९८/२००८ व इतर 
संलग्न Re याचिकांमध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड.श्री. प्रसाद ढाकेफळकर, जेष्ठ 
विधीज्ञ यांना प्रती सुनावणी रु.१,००,०००/- या प्रमाणे १३ सुनावणी दिनांकाची एकूण फी 
रु.१३,००,०००/- तसेच, एकूण ८ कॉन्फरन्ससाठी प्रति कॉन्फरन्स रु.२५,०००/- याप्रमाणे 
रु.२,००,०००/- अशी एकत्रितरित्या रु.१५,००,०००/- इतकी वकील फी अदा करण्यास या झासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रु.१५,००,०००/- इतकी रक्‍कम Mr.Prasad 


Kamlakar Dnakephalkar, Bank Name- Bank of Baroda, Branch- Fort University, Mumbai 
800023, Account No.0&8§09000022192, IFSC Code-BARBoFORTUN यांचे नावे RTGS 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१४/प्र.क्र.१४१/नाजकधा-३ 


०३. सदर रक्कम वितरीत करण्याकरिता कार्यासन अधिकारी (नवि-५), नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच उप सचिव (नवि-५), नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. 

०४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.एफ-३, २२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवा, (०९०) 
सचिवालय, (००) (०१), नगर विकास विभाग, लेखाशीर्ष (२२५१००९८) अनिवार्य, (२८) व्यावसायिक सेवा ” 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झाळेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
०५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग अनु. क्र. ४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्राप्त प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारांतर्गत, 
तसेच विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०६१५५९२७५७२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samadhan Vasantrao Khatkal 


S ama d h an 7 i सी H it Depart ne ip a oe 700032 on 
Va san t [380 K h a t ka | € 429 ली see span बैमरा ean = 
Date: 2019.03.06 16:02:18 +05'30 
(समाधान GEHTS ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 
२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
र 


. अँड.श्री. प्रसाद ढाकेफळकर, ज्येष्ठ विधीज्ञ, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (नाजकधा-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


